अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, 
नांदेड यांच्या अधिपत्याखाळील विभाग व 
उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३३८ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ४२ पदांना 
दि.०१/०३/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ - २०१८/(२१२६-२१२७)/प्र.क्र.५४९/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ११/०३/२०१९ 


वाचा: १ जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), दिनांक ०६/०२/२००३. 

२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदवा-२०१७/(११८/१७)/मोप्र-२, 

दिनांक ०४/१०/२०१८. 

3) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड, यांचे पत्र जा.क्र.नांपाम/आस्था-३/धा- 
६१६८/७२५६, दि.२४/१०/२०१८, जा.क्र.नांपामं/आस्था-३/धा-६१६८/७२५४, 
दि.२४/१०/२०१८ रोजीचे पत्र, दि.१४/११/२०१८, दि.१५/०२/२०१९, दि.१८/०२/२०१९ 
रोजीचे ई-मेल व जा.क्र.नांपाम/आस्था-३/ धा-६१६८/९९६, दि.०६/०२/२०१९ रोजीचे पत्र. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०५/०३/२०१८. 

५ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०७/०९/२०१८. 


प्रस्तावना:- 


जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक 

अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग/ उपविभागातील मंजूर 
असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्र.२, नांदेड व कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प 
विभाग, देगळूर व त्याअंतर्गतची उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३८ पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४२ पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१/१०/२०१७ ते 
दि.२८/०२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे प्राधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये तसेच दि.०१/१०/२०१८ ते 
दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये 
देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि.०१/०३/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/(२१२६-२१२७/प्र.क्र.५४९/मोप्र-२ 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार 
सोबतच्या परिशिष्ट - -अ* व परिशिष्ट - -ब* मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३८ पदांना 
(परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४२ पदांना (परिशिष्ट-ब) संदर्भ क्र.४ व ५ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०१८ ते 
दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 
तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

४) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर करण्यात 
यावे. 

५) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


2 सदर पदांच्या वेतनासाठी SPI खर्च खाळील लेखाशिर्षाखाळी सन 2092-2098 या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा 


नियत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५, 

४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 

८०, सर्वसाधारण, 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, 

(oy) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), 

(0¥)(04) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (संगणक संकेतांक 
४७०१ आय २०४), 

32, अंशदाने. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५ , 

४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च , 

८०, सर्वसाधारण, 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, 

(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंडादान, 

(०२)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) 
(कार्यक्रम) (संगणक संकेतांक ४७०१ एच ८९९), 

५४, गुंतवणूका. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., 
दि.०५/०३/२०१८ व क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/(२१२६-२१२७)/प्र.क्र.५४९/मोप्र-२ 


सदर झासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०३१११८०४१९१६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 
Abhay Keshaorad ॥टकणय वडील, 


sources Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b0041f388e5f39746 


Yedsikar fe pore me 
(अभय येडसीकर) 
सहपत्र : परिशिष्ट -अ० व -ge कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह, 
१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
५. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य 
अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व 
संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद केलेले लेखाशिर्ष चुकीचे 
असल्याने सुधारण्यात आलेले असून ते बरोबर असल्याची खातरजमा करावी व भविष्यात 
प्रस्ताव पाठवितांना अचूक लेखाशिर्ष नमूद करण्याची दक्षता घ्यावी. 
कार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्रमांक-२, नांदेड. 
कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर, नांदेड. 
वित्त विभाग ( व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 
आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. मोप्र-२ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, निवडनस्ती 


टर? (0* &७ mm 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/(२१२६-२१२७/प्र.क्र.५४९/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - अ 

शासन निर्णय, क्र.मुदतवाढ-२०१८/(२१२६-२१२७)/प्र.क्र.५४९/मो.प्र.२ दिनांक ११/०३/२०१९ चे सहपत्र 
दि.०१/०३/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ३३८ पदे 

मंडळाचे नाव : नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 


अ. क्र. विभागाचे / उप विभागाचे नाव | अ.क्र पदनाम पदे 
हि २. ३. 1 ह. | षु. 
। १__| विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड 
al कार्यकारी अभियंता ae | 
2 | उप. कार्यकारी अभियंता शि 
३ | स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. ४ 
४ | विभागीय लेखापाल i | 
५ | आरेखक i श॑ 
६ | सहायक आरेखक Ss 
७ । प्रथम लिपीक [eZ 4 
८ | वरिष्ठ लिपीक षु 
९ | कनिष्ठ लिपीक ४ 
१० | ० | टंकलेखक ३ 
शि १ । विभागीय भांडारपाल शि 
१२ | स.भांडारपाल za 
3 | लि.टंक/निम्नश्रेणी लघुलेखक | 4 | 
१४ | संगणक चिड 
१५ | वाहनचालक शिळ 
१६ | नाईक le 
१७ । शिपाई षु 
१८ | चौकीदार शि 
एकूण:-। ३४ 
। १.१ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग, क्र.३, तुप्पा 
शिव्या उप विभागीय अभियंता Lae | 
२ | स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. ४ 
३ | अनुरेखक विंड. अ 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक ४ 
५ । वरिष्ठलिपीक शिका 
६ । कनिष्ठ लिपीक २ 
७ | टंकलेखक te | 
८ | वाहनचालक =z 
९ । शिपाई २ 
Laer | o | चौकीदार Sa 
एकूण:-। १८ 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/(२१२६-२१२७)/प्र.क्र.५४९/मोप्र-२ 


विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 


अ. क्र. विभागाचे / उप विभागाचे नाव । अ.क्र पदनाम | पदे | 
गी: २. ३. 1 ४. 
१.२ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग, क्र.४, शिराढोण 
ae उप विभागीय अभियंता =a 
२ | स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. ४ 
३ | अनुरेखक शिक्त 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपीक Aa 
& | कनिष्ठ लिपीक २ 
9 | टंकलेखक f= SAE 
वाहनचालक za 
शिपाई २ 
| a0 | o | चौकीदार ॥ ae 
एकूण:- | १८ 
१.३ | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग, क्र.७, लोहा 
1 १__| उप विभागीय अभियंता | १_| 
२ | स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. ४ 
३ «| अनुरेखक निळ वा 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपीक pad, 
& | कनिष्ठ लिपीक २ 
७ | टंकलेखक te 
वाहनचालक =a 
शिपाई २ 
gaa jl o | चौकीदार aa 
एकूण:-। १८ 
i aes 8 | विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग, H-C, मारतळा (मुख्यालय आखाडा बाळापूर) 
|. as | उप विभागीय अभियंता a 
२ | स.अ. श्रेणी-२/शा.अ./क.अ. ४ 
३ «| अनुरेखक fae 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
५ | वरिष्ठलिपीक za 
& | कनिष्ठ लिपीक २ 
७ । टंकलेखक ha 
वाहनचालक zea 
शिपाई २ 
bene | ० | चौकीदार mai 
एकूण| १८ 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/(२१२६-२१२७/प्र.क्र.५४९/मोप्र-२ 


विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 


विभागाचे / उप विभागाचे नाव 


पदनाम 


२ 


३. 


a: | 


विष्णुपूरी उप प्रकल्प विभाग, क्र. १०, लोंढेसांवगी 


उप विभागीय अभियंता 


स.अ. श्रेणी-२/जझ्ा.अ./क.अ. 


अनुरेखक 


०9८ | AW] AD] -0 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O} A} -0 | OO] A] -0 । 9 | -0 | CK} -5 


एकूण:- 


ae) 
ios 


१.६ 


विष्णुपूरी उप प्रकल्प विभाग, क्र.११, असरजन 


उप विभागीय अभियंता 


स.अ. श्रेणी-२/झ्ा.अ./क.अ. 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


१० | 


चौकीदार 


-9० | A} -0 | OO] A] -0 । 9 oO} CK] - 


एकूण _ 


ae) 
w~ 


| १.७ | 


मध्यम प्रकल्प उप विभाग, क्रमांक ४, लिंबोटी 


उप विभागीय अभियंता 


स.अ. श्रेणी-२/जझा.अ./क.अ. 


अनुरेखक 


०८ | Av] A] -5 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


छि 


चौकीदार 


-9 | A] -0 | -0 | A] -0 | 9-0 । K]| -5 


एकूण se 


ee) 
~ 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/(२१२६-२१२७)/प्र.क्र.५४९/मोप्र-२ 


विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 


विभागाचे / उप विभागाचे नाव 


पदनाम 


२ 


= 


[-— — = =| 


१.८ 


विष्णुपूरी प्रकल्प उप विभाग, क्रमांक ५, कंधार 


उप विभागीय अभियंता 


स.अ. श्रेणी-२/ज्ा.अ./क.अ. 


अनुरेखक 


०9८ | Av] AD] -0 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


| 9° | 


चौकीदार 


-9० | A} -0 | OO] A] -0 । 9८ | OO] CK} - 


एकूण:- 


ae) 
ios 


9.8 


मध्यम प्रकल्प उप विभाग, क्र. 2, किनवट 


उप विभागीय अभियंता 


स.अ. श्रेणी-२/जझ्ा.अ./क.अ. 


अनुरेखक 


०८ | Av] A] -5 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


| do | 


चौकीदार 


> A} ०. OO] A] O|] CK] oO} CK] -o0 


एकूण: 


ae) 
w~ 


विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, H.2, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग मिळून एकूण (आ): 


लेंडी प्रकल्प विभाग, देगलूर व त्या अंतर्गत उपविभाग 


लेडी प्रकल्प विभाग, देगलूर 


कार्यकारी अभियंता 


सहा.कार्यकारी अभियंता 


विभागीय लेखापाल 


०८ | AW] A] -0 


कनिष्ठ अभियंता 


प्रथम लिपीक 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


निम्नश्रेणी लघुलेखक 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/(२१२६-२१२७/प्र.क्र.५४९/मोप्र-२ 


विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 


अ.क्र विभागाचे / उप विभागाचे नावा | अ.क्र पदनाम | पदे 
E ae २. ३. |. "_ कै... | षु. 
९ | टंकलेखक ३ 
|. a8 | ० | आरेखक za 
शिवी १ | विभागीय भांडारपाल बि 
१२ | सहा.भांडारपाल शिया 
१३ | सहायक आरेखक शिव्या 
१४ । संगणक =z 
१५ | वाहनचालक शिया 
१६ | नाईक zm 
१७ | शिपाई षु 
१८ | चौकीदार | १_| 
एकूण:- | ३४ 
२.१ | लेंडी प्रकल्प उप विभाग, क्र.१, इटग्याळ 
शिक उप विभागीय अधिकारी fb a5 | 
२ | कनिष्ठ अभियंता ४ 
३ | वरीष्ठ लिपीक | - अ. | 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | टंकलेखक a 
७ | अनुरेखक |, al 
वाहनचालक चिं | 
शिपाई २ 
| 90 | o | चौकीदार |. अ: | 
एकूणः:-। १८ 
२.२ लेंडी प्रकल्प उप विभाग, क्र.२, इटग्याळ 
S| उप विभागीय अधिकारी चि 
२ | कनिष्ठ अभियंता ४ 
३ | वरीष्ठ लिपीक चिञ 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | टंकलेखक acon 4 
अनुरेखक चिञ 
वाहनचालक |, ee 
शिपाई २ 
शि o | चौकीदार | 
एकूण:- | १८ 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/(२१२६-२१२७)/प्र.क्र.५४९/मोप्र-२ 


विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 


विभागाचे / उप विभागाचे नाव 


पदनाम 


२ 


= 


1 ae 


२.३ 


लेंडी प्रकल्प उप विभाग, क्र.३, भक्‍तापूर 


उप विभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


०9८ | AW] AD] -0 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


| 9° | 


चौकीदार 


-०| A] OO} OO} -० | CK] A] -0 । 9८ | -3 


एकूण:- 


ae) 
ios 


2.8 


लेंडी प्रकल्प उप विभाग, H.8, इटग्याळ 


उप विभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


०८ | AW] A] -5 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


| ao | 


चौकीदार 


-०| A] -०0 |) OO} -0 | CK} A] -0 CK} -9 


एकूण ss 


ae) 
w~ 


लेंडी प्रकल्प उप विभाग, H.4, मुखेड 


उप विभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


०८ | AW] A] -5 


कनिष्ठ लिपीक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


it a 


चौकीदार 


-०| A] OO} OO; O|] CK] A] -0 CK] -9 


एकूण 3 


Be) 
~ 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/(२१२६-२१२७/प्र.क्र.५४९/मोप्र-२ 


विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 


अ.क्र विभागाचे / उप विभागाचे नावा | अ.क्र पदनाम 
Ee | 2. 3. SS ह. _..___-| षु. 
२.६ लघु पाटबंधारे उप विभाग, देगलूर 

शिका उप विभागीय अधिकारी ॥-- ह. 
२ | कनिष्ठ अभियंता ४ 
३ | वरीष्ठ लिपीक बि 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
६ | टंकलेखक किता 
७ | अनुरेखक a 
८ | वाहनचालक i, | 
९ | शिपाई २ 
| 90 | o | चौकीदार ae 

एकूण:-। १८ 

लेंडी प्रकल्प विभाग, देगळूर विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (ब):- १४२ 

नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे (ओ--(ब):- | ३३८ 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/(२१२६-२१२७)/प्र.क्र.५४९/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - 
शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ-२०१८/(२१२६-२१२७)/प्र.क्र.५४९/मोप्र-२, दिनांक ११/०३/२०१९ चे सहपत्र. 
दि.०१/०३/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४२ पदे 
मंडळाचे नाव : नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


कार्यकारी अभियंता, विष्णूपुरी प्रकल्प विभाग, क्र.२, नांदेड विभाग व त्या अंतर्गत उपविभाग 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या पद धारकाचे नाव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
es] 2. १९. ८. ee 1 ___ (| 4, 
सर्वश्री 
q  । वाहनचालक ४ १ | सखाराम धर्माजी वाघमारे ३०/०४/२०१९ 
२ | बाबु धनसिंग पवार ३१/१२/२०१९ 
3 | प्रकाश मारोती गडुमवार ३१/०७/२०२० 
४ | शोख खलील शोख अब्दुला ३१/१२/२०२३ 
२ | दगड यंत्र चालक २ १ | अब्दुल रजाक मुनीर ३०/०४/२०२४ 
२ | विष्णु गणपती गाडेकर ३०/११/२०२० 
३ | मिश्रण यंत्र चालक १ १ | गोविद पांडूरंग भूते ३१/०७/२०२३ 
४ | बिनतारी संदेश यंत्र चालक १ १ | पांडुरंग रामजी IETS ३०/०६/२०२६ 
५ | यांत्रिकी १ १ | अफजलखान जानखान पठाण २८/०२/२०१९ 
६ | कारकून २ १ | हेमंत गोपाळकृष्ण ३०/०६/२०१९ 
२ | चक्रधर हनुमंतराव शिदे ३१/०३/२०२१ 
७ | हजेरी लिपिक २ १ । प्रल्हाद प्रभाकरराव देशमुख ३०/०९/२०१८ 
२ | विनोदकुमार उमाकांतराव जोशी ३१/०३/२०२३ 
८ | मुकादम ३ १ | अशोक गोविदराव डिकळे ३१/०८/२०२६ 
२ | बाबु विठठल das ३१/०८/२०२२ 
3 | विश्वांबर तुकाराम कदम ३१/०१/२०२५ 
९ | स्वच्छक २ १ | सायस पंढरी भेडेकर ३१/०५/२०१९ 
२ | सुभाष गोविदा बलखंडे ३०/०६/२०१९ 
१० । मजूर द १ | प्रल्हाद मारोती मुदले ३१/१०/२०२६ 
२ | पीरसाब नबीसाब २८/०२/२०२३ 
३3 | शिवाजी गुंडेराव जवळगेकर ३०/११/२०२१ 
४ | श्रीराम भिमराव वंजे ३१/०३/२०१८ 
५ | शिवाजी आत्माराम मुंडलीक ३०/११/२०२४ 
६ | शेख कादर शेख यासीन ३०/०९/२०२७ 
११ । चौकीदार ९ १ | रविंद्र रामभाऊ लांडे ३१/०५/२०२३ 
२ | गणेश जयसिंग लोंढे ३१/०७/२०१८ 
3 | गंगाधर जळबा कांबळे ३१/०१/२०१९ 
४ | हरिदास pred de ३१/०७/२०१९ 
५ | महमद अयुब पिर अहमद ३१/०५/२०१९ 
६ | ज्ञानोबा मारोती ole ३१/०५/२०२३ 
७ | लक्ष्मण कनीराम पवार ३०/०६/२०२६ 
८ | भागवत जळबा ढगे ३०/०४/२०१८ 
९ | शेख युनुस gare ३१/०७/२०३० 
एकूण (आ):- ३३ 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/(२१२६-२१२७/प्र.क्र.५४९/मोप्र-२ 


कार्यकारी अभियंता, लेंडी प्रकल्प विभाग , देगलूर त्या अंतर्गत उपविभाग 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या पद धारकाचे नाव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
fe ee] 2. ३६” i. 7 ee 2”. ||| पु. 
१ | कारकून १ १ | उमाकांत कल्याणराव पाटील ३१/०७/२०२२ 
२ | वाहनचालक २ १ | शेख मुमताज खलील अहमद ३१/०५/२०१८ 
वाहनचालक २ | चक्रधर पंढरीनाथ वडजे ३०/०४/२०१८ 
३ | ReaD q q | रामा fears थोरात 39/04/2022 
४ | मजूर 3 १ | अशोक संभाजी वाघमारे ३०/०६/२०२६ 
मजूर २ | रामचंद्र मष्णाजी मोतेवाड ३१/०५/२०२४ 
मजूर ३3 | परसराम गणपत जेवलेवाड ३१/०१/२०१९ 
५ | बिनतारी यंत्रचालक १ १ | व्यंकट मोगलाजी चिनमलवार ३१/०५/२०१८ 
६ | चौकोदार १ १ | बळीराम हनमंत लोहबंदे ३०/०४/२०३० 
एकूण (ब):- ९ 
एकूण (अ) -- (ब):- ४२ 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


